मुंबई मेट्रो-२अ, (दहिसर(प-डी.एन.नगर) 
प्रकल्पासाठी राज्यशासनाचे दुय्यम कर्ज 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास 
वितरीत करण्याबाबत. (सन २०२३-२४) 


महाराष्ट्र शासन 


नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.-६४/नवि-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक : ०४ जूले, २०२३. 
पहा :- 
. नगर विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.एमआरडी-३३१५/प्र.क्र.११३/नवि-७, दिनांक १७ ऑक्टोबर,२०१५. 
. नगर विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.एमआरडी-३३१७/प्र.क्र.१३८/नवि-७, दिनांक २ नोव्हेंबर, २०१८. 
. नगर विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.एमआरडी-३३१७/प्र.क्र.१४८/भाग-३/नवि-७,दि. २६ मार्च, २०१९. 
. नगर विकास विभाग, झासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३१९/प्र.क्र.६९/नवि-७, दिनांक १८ मार्च, २०२०. 
५. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३१९/प्र.क्र.६९/नवि-७, दिनांक २७ मार्च, २०२०. 
६. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.०१/नवि-७ दिनांक २६ मार्च, २०२१. 
७. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: एमआरडी-३३२१/प्र.क्र.११२/नवि-७, दिनांक १० मार्च, २०२२. 
८. नगर विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३२२/प्र.क्र.१५३/नवि-७, दिनांक २१ मार्च, २०२३. 
९. वित्त विभाग झासन परिपत्रक क्र. अर्थसं.२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 


Cc “७ AD WO 


प्रस्तावना : 


मुंबई मेट्रो लाईन-२ (दहिसर-चारकोप-वांद्रे-मानखुर्दी प्रकल्पाचा टप्पा-१ (दहिसर(पू) - 
डी.एन.नगर) या उन्नत मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस राज्य शासनाने दिनांक १७/१०/२०१५ 
रोजी मान्यता प्रदान केली आहे. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणामार्फत करण्यात येत आहे. राज्य झासनामार्फत केंद्रीय करांच्या ५०% रु.२९२.५० कोटी 
आणि राज्यस्तरीय/स्थानिक करांकरिता रु.४६५ कोटी असे रु. ७५७.५० कोटी दुय्यम कर्ज सहाय्य 
रूपाने निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. 2 येथील दिनांक २ नोव्हेंबर, 
२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नागपूर मेट्रो व मुंबई मेट्रो मार्ग ३ प्रमाणे मुंबई महानगर Weal 
विकास प्राधिकरणाकडील यापूर्वी मंत्रीमंडळाने मान्यता दिलेल्या मेट्रो २अ, २ब, ४, ५, ६, ७, ७अव ९ 
या सर्व प्रकल्पांकरिता राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज हे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्याची परतफेड प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था 
म्हणून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने करावयाची आहे. 


मुंबई मेट्रो-२अ प्रकल्पासाठी चालू वित्तिय वर्ष सन २०२३-२४ मध्ये राज्य शासनाचे दुय्यम 
कर्ज या प्रयोजनासाठी रु.७० कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. उक्त 
मंजूर तरतूदीमधून रु.१४ कोटी मुंबई मेट्रो-२अ प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणास राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.६४/नवि-७ 


शासन निर्णय - 

१, मुंबई मेट्रो-२अ (दहिसर (पू) - डी.एन.नगर) प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य शासनाचे 
बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून रु.१४,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये चौदा कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास प्रदान करण्यास या शासन निर्णयाद्दारे मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. उपरोक्त रक्‍कम “मागणी क्र. एफ-७, ६२१७-नगर विकासासाठी कर्जे ६०, इतर नगर विकास 
योजना १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्ज-राज्य योजना (00)(03) Fay मेट्रो-२अ रेल्वे 
प्रकल्पाकरिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज, ५५ कर्जे व 
आगाऊ रकमा सांकेतांक क्र. (६२१७०८३२) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ मधील मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची घालण्यात यावी. 


३. उपरोक्त लेखाशीर्ष उपयोगात आणण्यासाठी नगर विकास विभागाचे अवर सचिव, नवि-५, 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच उप सचिव नवि-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. शासन निर्णयातील परिच्छेद -१ मध्ये 
नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडून काढून ती मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास देण्यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. नगर 
विकास विभागाच्या रोख शाखेने देयक तयार करुन ते अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे 
पाठवावे. याबाबतच्या खर्चमेळाची कार्यवाही नवि-३१ कार्यासनाने करावी. 


४. राज्य शासनाकडून दुय्यम कर्जसहाय्य म्हणून वितरीत केलेली उपरोक्त रु.१४ कोटी रक्‍कम 
मुंबई मेट्रो-२अ (दहिसर (प -डी.एन.नगर) प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर year विकास 
प्राधिकरणामार्फत केंद्रीय व राज्यस्तरीय/स्थानिक कर यावरील खर्चासाठी असल्याने सदर निधीचा 
विनियोग अन्य प्रयोजनासाठी करण्यात येऊ नये. 


५. राज्यशासनाकडून दुय्यम कर्जसहाय्य म्हणून वितरीत उपरोक्त रक्‍कम रु.१४ कोटी मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सदर प्रकल्पासाठी बाह्य वित्तीय संस्थाकडून घेतलेल्या 
मुख्य कर्जाची परतफेड केल्यानंतर वसूल करावयाची आहे. 

६. सदर कर्ज सहाय्याच्या रक्कमेवर भविष्यात व्याज आकारणी करण्याबाबत शासनाने निर्णय 
घेतल्यास कर्जाची परतफेड त्याच्या व्याजाच्या रक्‍्कमेसह सदर प्रकल्पाचे मुख्य कर्जाची परफेड 
केल्यानंतर एका हप्त्यात करण्यात यावी. 

9. मुंबई मेट्रो-२अ (दहिसर (प-डी.एन.नगर) प्रकल्पाकरिता राज्यशासनाकडून केंद्रीय व 
राज्यस्तरीय करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी प्राप्त झालेला निधी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाकडे जमा झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 

८. सदर रक्कम वितरीत झाल्यानंतर या निधीतून खर्च केलेल्या रक्‍कमांचा तपशिल राज्य 
शासन व केंद्रशासन यांना सादर करण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.६४/नवि-७ 


९. सरदर प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून तसेच राज्यशासनामार्फत केंद्रीय व राज्यस्तरीय/ 
स्थानिक करापोटी येणाऱ्या खर्चासाठी प्राप्त होणाऱ्या रक्‍कमांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाने स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 

१०. राज्यश्ासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सदर कर्जसहाय्यासाठी राज्यशासनाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या कर्जा विषयीच्या इतर संबंधीत अटी व शर्ती लागू राहतील. 

११. सदर रक्कम ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर केली आहे ती त्याच प्रयोजनासाठी खर्च केल्याचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी सादर करावे. 
१२. सदर कर्ज सहाय्याच्या वितरणाबाबत शादिक-२०१२/प्र.क्र.४९/त्रच्ण व हमी 
दिनांक ३०/१२/२०१४ मधील सूचनानुसार महात्रध्ण आज्ञावलीत जोडपत्र-अ (सोबत जोडले आहे) 
नुसार माहिती भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 

१३. राज्य शासनाकडून मुंबई मेट्रो-२अ प्रकल्पाकरीता आतापर्यंत रु. २७५.०१ कोटी इतका निधी 
दुय्यम कर्ज सहाय्य म्हणून वितरीत करण्यात आला आहे. सदर आदेशान्वये वितरीत होणाऱ्या 
निधीनंतर एकूण वितरीत निधीची परिस्थिती खालील प्रमाणे :- 


अनु.क्र दिनांक रक्‍कम निधी वितरीत करणाऱ्या | एकूण वितरीत निधी 

(रु.कोटी) संस्थेचे नाव (रु.कोटी) 

| 9 | २६.०३.२०१९ ४७.९७ राज्य शासन ४७.९७ 

२ १८.०३.२०२० ४१.८६८ राज्य शासन ८९76 

3 29.03.2020 २७.९१२ राज्य शासन ११७.७५ 

४ २६.०३.२०२१ ३२.२६ राज्य शासन १५०.०१ 
& 90.03.2022 ५०.०० राज्यशासन २००.०१ 

६ २५.०८.२०२२ ४५.०० राज्य शासन २४५.०१ 
२१.०३.२०२३ ३०.०० राज्य शासन २७५.०१ 

सदरचे वितरण १४.०० राज्य शासन २८९.०१ 


१४. सदर निधी वितरण आदेशा वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि. १२ एप्रिल, २०२३ सोबतच्या परिशिष्ठामधील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


१५. सदर निधी वितरण आदेशा वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि. १२ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या परिपत्रकानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


१६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०७०४१६२३२१०३२५ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, VIVAY KARBHARI हश 


DN: CN = VIJAY KARBHARI CHAUDHARI, 

C HA U D HA R | C =IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.07.05 17:07:09 +05'30' 


[ विजय चौधरी J 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.६४/नवि-७ 


२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

४. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 

९. महाळेखापाल- (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

१०. निवासी अधिदान व लेखा अधिकारी, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

११. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई ३२ . 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१३. वित्त विभाग कार्यासन- व्यय-३, अर्थसंकल्प-१६, अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. नियोजन विभाग (कार्यासन १४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१५. उपसचिव नवि-५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. कक्ष अधिकारी नवि-४/नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ . 
१७. रोख शाखा (नवि) (५ प्रती), मंत्रालय, मुंबई. 

१८.निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.६४/नवि-७ 


शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.६४/नवि-७, दिनांक : ०४ Yoh, २०२३ चे सहपत्र 


जोडपत्र-अ 


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना मुंबई मेट्रो रेल्वे लाईन-२ टप्पा-१ (दहिसर(पू) - 
डी.एन.नगर) या प्रकल्पासाठी सन २०२३-२४ मध्ये रु.१४.०० कोटीचे दुय्यम कर्ज सहाय्य वितरीत 


करण्याबाबत. 
अ.क्र. विवरण 
१. संस्थेचे नांव 


१०, 


वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक व 
दिनांक 

कर्जाची एकूण मंजूर रक्‍कम 

मंजूर कर्जापैकी यापूर्वी कर्जाची रक्‍कम 
वितरीत करण्यात आली असल्यास वितरीत 
करण्यात आलेली कर्जाची रक्‍कम 


मंजूर कर्जापैकी सदर शा.नि. अन्वये वितरीत 
करण्यात येत असलेली कर्जाची रक्‍कम 
एकापेक्षा अनेक सहकारी संस्था, व्यक्‍ती/यांना 
कर्ज मंजूर करण्यात आले असल्यास त्यांच्या 


नावासमोर, कर्ज मंजूरी रक्‍कम नमूद करण्यात 


यावी 

एकूण कर्ज परतफेडीचे हप्ते 

कर्ज परतफेडीचे हप्त्याची रक्‍कम 

कर्ज परतफेडीचे हप्त्याच्या कालावधी, जसे 
वार्षिक/सहामाही/त्रैमासिक इत्यादी 


कर्ज परतफेडीसाठी सवळतीचा कालावधी 


(Moratorium Period) 


माहिती 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे(पूर्व), 
मुंबई-४०० ०५१ 


क्र. अर्थसं-२०२२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि. १२ 
एप्रिल, 2023 रोजीचे परिपत्रक. 


रु.७५७.५० कोटी 

सन २०१८-१९- रु.४७.९७ कोटी 
सन २०१९-२०- रु. ६९.७८ कोटी 
सन २०२०-२१- रु. ३२.२६ कोटी 
सन २०२१-२२- रु.५० कोटी 
सन २०२२-२३- रु.७५ कोटी 

रु. १४ कोटी 


एका हप्त्यात 
रु. १४ कोटी 

मुख्य कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर दुय्यम 
कर्जाची परतफेड सन २०४४ मध्ये सूरु 
होईल. त्यानंतर सदर दुय्यम कर्जाची 
वसूली एका हप्त्यात होणे अपेक्षित आहे. 
नाही. 


Digitally signed by ५१५४ KARBHARI CHAUDHARI 


VIJAY KARBHAR!. ee ee ata 
CHAUDHARI 


OU = URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.07.05 17:07:24 +05'30' 


[ विजय चौधरी ] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.६४/नवि-७ 


११, 


१२. 
१२३. 
१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९, 


२०. 


२१. 


२२. 


कर्ज परतफेडीसाठी हप्त्याच्या निश्चित केळेळा 
कर्ज हप्त्याचा दिनांक 

कर्ज परतफेडीच्या पहिल्या हप्त्याचा दिनांक 
कर्ज परतफेडीच्या शोवटच्या हप्त्याचा दिनांक 
व्याज दर 

विलंब कालावधीसाठी दंडनीय व्याजदर व 
इतर आकार 

व्याजाचा परतफेडीच्या हप्त्याचा कालावधी 
जसे वार्षिक/त्रेमासिक/सहामाही इत्यादी 


कर्जाच्या खर्चाकरीता लेखाशिर्ष 


कर्जाच्या वसूलीचे लेखाशिर्ष 

कर्जावरील व्याज/दंडनिय व्याज वसूलीचे 
लेखाशिर्ष 

कर्जाशी संबंधित असलेल्या सहकारी संस्था 
यांचे पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 


शासकिय कंपनीच्या नोडळ ऑफीसचे 
पदनाम, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 


डी. डी.ओ.चा नंबर 


मम मम मम म मली 


सन २०४९ 


सन २०४९ 
सन २०४९ 
बिनव्याजी कर्ज 


लागू नाही. 


लागू नाही. 


मागणी क्र. एफ-७, ६२१७-नगर 
विकासासाठी कर्जे ६०, इतर नगर विकास 
योजना १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांना कर्जे-राज्य योजना (००) (०३) 
मुंबई मेट्रो-२अ रेल्वे प्रकल्पाकरिता मुंबई 
महानगर wear विकास प्राधिकरणाला 
राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज, ५५ कर्जे व 
आगाऊ रकमा सांकेतांक क्र. (६२१७०८३२) 
नवीन लेखाशिर्ष घेण्यात येत आहे. 


लागू नाही. 
लागू नाही. 


मुख्य लेखा अधिकारी 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे(पूर्व), मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

डी. डी.ओ. नंबर- ७१०१००२३०१ 


VIJAY KARBHARI DN eh VAY KARBHAR CHAUDHARI, GIN, S 
CHAUDHARI 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = URBAN DEVELOPMENT 
DEPARTMENT 
Date: 2023.07.05 17:07:39 +05'30' 


[विजय चौधरी] 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


